शासनाने खरेदी केलेल्या एअरबस 
कंपनीच्या Hwy या हेलिकॉप्टरच्या 
परिरक्षण कंत्राटाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: २१ जून, २०२३. 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.विचासं-१११४/ प्र.क्र.४७/ २८-अ, 

दि.०६ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१११८/ प्र.क्र.१५१/ २८-अ, 
दि.२६ जून, २०२० ( दिनांक १८/६/२०२० च्या बैठकीचे इतिवृत्त) 

३) शासन निर्णय क्र.विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/२८-अ, दिनांक २८/७/२०२१ 

४) शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ५/८/२०२१ 

५) संचालक,विमानचाळन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीए/ 
एडीएम/३४९/२०२०३, दि.२१ एप्रिल २०२३ 

६) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१२१७/ प्र.क्र.१४६/ २८-अ, 
दि.३१ मे, २०२३ ( दिनांक 24/4/2023 च्या शक्‍ती प्रदत्त बैठकीचे इतिवृत्त) 


प्रस्तावना : 

शासनाने नवीन खरेदी केलेल्या एअरबस कंपनीच्या Hwy या नवीन हेलिकॉप्टरच्या 
परिरक्षणासाठी दरमहा रु.२,४९,००,०००/- अधिक अनुज्ञेय कर आणि विहीत अटी व शार्तीनुसार 
मे.इंदमार कंपनी प्रायव्हेट लि.मुंबई यांचेसमवेत विमानचालन संचाळनालयाने दिनांक १३/७/२०२० 
पासून 3 वर्षाकरीता संदर्भ क्र.३ नुसार करार केला होता. सदर करार संपुष्टात येणार असल्यामुळे 
मुदतवाढ देण्याबाबत विमानचालन संचालनालयाने प्रस्ताव संदर्भ क्र.५ अन्वये सादर केला आहे. सदर 
कंत्राटास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

दिनांक 24/4/2023 च्या शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत मे.इंदमार प्रा.लि. यांच्यासोबतच्या 
करारास सध्याच्या दराने,अटी व शार्तीच्या अधीन राहून दि.१४/७/२०२३ ते दि.१३/७/२०२६ मुदतवाढ 
देण्यास मान्यता दिळी आहे. या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

शासनाने नवीन खरेदी केलेल्या एअरबस कंपनीच्या 11१४५ या नवीन हेलिकॉप्टरच्या 
परिरक्षण करारास इंदमार एव्हिएठान प्रायव्हेट लि. कंपनीने दिलेल्या सहमतीनुसार सद्याच्या दराने, 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परिरक्षण करारातील परिच्छेद क्रमांक ०२ नुसार दिनांक १४.०७.२०२३ ते 
दिनांक १३/०७/२०२६ या कालावधीसाठी म्हणजेच तीन वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


=e या बाबतचा होणारा खर्च मागणी क्र.ए-४, “२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा (११४) परिवहन 
साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००) (०२) विमान चाळन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन (अनिवार्य) २०७० 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/२८-अ 


प्रत, 


१५. 


०१५६” या लेखाशिर्षातंर्गत २७-लहान बांधकामे या उद्दिष्टाखाली संबंधित आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
अर्थसंकल्प तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
ठे. सदरहू आदेश विमानचालन संचालनालयाच्या विविध बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी मा.मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२५.०५.२०२३ रोजी झालेल्या 
बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय ६/१०/२०१५ नुसार 
शक्‍ती प्रदत्त समितीस असणाऱ्या वित्तीय अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०६२२१७५५३२७७०७ असा आहे. हा ASST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHILPA ABHAY CHACHAD 

S H | L Pp A A B H AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3f0b1454eadcb46569¢38e868a5b441 a8a32b442036ce5 
8ffbed5e862cc4202, | 'ICode=4000: Mi. 


rialNumber=15FE38A4E995535864D6D7BC4CB39F75BB8A6906 
B9DAS26DCB4921B96EESB6EF, SHILPA ABHAY CHACHAD 
2023.06.22 17:57:52 +05'30' 


(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (मा.मुख्यमंत्री कार्यालय), मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यपाल यांचे परिसहायक, राजभवन, मुंबई 

महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, विमानचाळन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई 
उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


